डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेतंर्गत 
सन २०१९-२० साठी अनुदान वितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१८/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: १८ फेब्रुवारी, २०२०. 


१) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि.११.१०.२०१३ 

२) जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर यांचे पत्र क्र. जिनिस/मदरसा/२०१८-१९/१३१७, 
दि. १८.०९.२०१८ 

3) जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर जिल्हा, यांचे पत्र क्र../जा.क्र.जिनिस-१०३१/ 
का.६/अल्प.शाळा व मदरसा/२०१९-२०/४३६७, दि. ३१.१२.२०१९. 

x) जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर, यांचे पत्र क्र. जा.क्र.जिनिस/अल्पसंख्याक/ सांस /६२ / 
२०२०, दि. १०.०१.२०२० 

५) जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांचे पत्र क्र. जा.क्र./नि१९/अबखाशा/मदरसा/प्रस्ताव/ 
संस-२/११५/२०१९, दि. १८.०१.२०२०. 

६) जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा, यांचे पत्र क्र./कावि/अ.का./अल्पसंख्याक कक्ष/०१/२०२०, 
दि. ०१.०१.२०२० 

७ जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ, यांचे पत्र क्र./ जिनिस/अल्प/का-३/३८-अ/२०१९, 
दि. २४.१२.२०१९. 

८) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांचे पत्र क्र.जा.क्र.जिनिस/मदरसा प्रस्ताव २०१९-२०/ 
का-७/२४१, दि.२८.१.२०२०. 

९) जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२०१८/नियोजन/का-५/अल्पसंख्याक 
/सीआर-१६/१४४५, दि.३१.१२.२०१९. 

१०) जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर, यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२०१९-२०/जिनिस/अल्पसंख्याक/मदरसा 
योजना/कार्यासन-९/१९२४, दि.०१.१२.२०१९. 


प्रस्तावना - 

मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात 
आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दु 
या विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेशा घेणाऱ्या इ. ९वी, १०वी, ११ वी, व १२ वीतील 
तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देणे, परिणामी विद्यार्थ्याच्या 
शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन, त्यांची रोजगारक्षमता वाढून, आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत व्हावी, 
यादृष्टीने मदरझ्ांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांना 
मानधनासाठी अनुदान देण्याची, डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यास शासन 
निर्णय क्रमांक:- अविवि-२०१० / प्र.क्र.१५२ /१० /का-६, दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये मंजूरी देण्यात 
आली आहे. सदर योजनेसाठी सन २०१९-२० करीता ०८.०० कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आली 
आहे. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक:- अर्थसं-२०१९ /प्र.क्र.९२ /अर्थ-३, दिनांक ०८ जुले, २०१९ 
अन्वये सदर योजनोंतर्गत अर्थसंकल्पित वार्षीक तरतुदीच्या ६०% म्हणजे रू. ४.८० कोटी इतका निधी 
उपलब्ध आहे. त्यामधून सदर योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मदरशांना अनुदान वाटप 
करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९८/का-६ 


शासन निर्णय:- 

१. राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी डॉ.झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजना दिनांक ११.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर 
योजनेंतर्गत पात्र मदरशांची शासनाच्या अनुदानासाठी, शिफारस करण्यास्तव संबंधीत जिल्ह्यांचे 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात करण्यात आली आहे. सन २०१९-२० या 
वर्षाकरीता संबंधीत जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या अधिकारात अनुदानासाठी पात्र ठरविलेल्या मदरझशांची संख्या 
आणि त्यांना त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाची रक्‍कम यांचा जिल्हानिहाय तपश्लील पुढीलप्रमाणे 
दिला आहे. 

जिल्हानिहाय मदरझांची संख्या व अनुदानाची रक्‍कम. 


अ.क्र जिल्हा मदरशांची संख्या मंजूर अनुदान (रुपये) 
(१) (र) (३) (४) 
pe] : मुबंई उपनगर ०२ ८,२०,०००/- 
२ अहमदनगर 1. en ३,४०,०००/- 
३. सोलापूर ०५ १९५५०००/- 
| बुलडाणा ०६ १९,१५,०००/- 
५ यवतमाळ ०३ ८,३५,०००/- 
६. | नांदेड १३ ४०,१०,०००/- 
Bee | उस्मानाबाद ०८ २८,५०,०००/- 
८. | लातूर ०६ २०,२५,०००/-- 
एकुण a ae १,४७,५०,०००/- 


२. वरीलप्रमाणे मंजूर मदरझांची नांवे व त्यांस मंजूर अनुदान यांचा तपशील दर्शविणारे सहपत्र या 
शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आले आहे. त्यानुसार ४४ मदरशांना एकूण रु. १,४७,५०,०००/- (रुपये एक 
कोटी, सत्तेचाळीस लाख पन्नास हजार फक्त) इतके अनुदान मंजूर करण्यास याहृवारे शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या जिल्ह्यांच्या समोर नमूद करण्यात 
आलेले अनुदान संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सूपूर्द करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी 
त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेला निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरित करून संवितरित 
करण्यासही WEI मंजूरी देण्यात येत आहे. याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी, हे नियंत्रक अधिकारी अणि 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अथवा या कामासाठी 
त्यांनी प्राधिकृत केलेले त्याच्या कार्यालयातील इतर अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या सहपत्राप्रमाणे शासन 
स्तरावर मान्य करण्यात आलेली रक्‍कम संबंधित मदरशांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये ई.सी.एस. 
द्वारे जमा करावी, आणि उर्वरित रक्‍कम शासकीय कोषागारात जमा करावी. 


3. या योजनेंतर्गत AeA चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला 
आहे, त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित मदरझांनी निधी खर्ची टाकावा. 
४. मदरशांना अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित ASIA अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त 


झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे आणि 
त्यानंतर अनुदानाच्या विनियोगाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९८/का-६ 


सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्व संबंधित मदरशांकडून प्राप्त झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास तसेच महालेखापाल कार्यालयास लवकरात लवकर सादर करावा. 
जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक:-एयुद्ी-१०८२ / 
सीआर-९० /८४ /कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घालून त्याचा 
अहवाल शासनास सादर करावा. तसेच सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा संबंधित लेखाशिर्षाचा विनियोजन 
लेखा अहवाल दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२० पर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 
4. शासन निर्णय दिनांक ११ ऑक्टोंबर, 2093 मधील प्रतुत योजनेच्या अटी व शर्तीमधील अनुक्रमांक 
८ अनुसार मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दर तीन महिन्यांनी त्यांच्यासाठी नेमलेले शिक्षक मुल्यमापन 
करतील. यामध्ये विद्यार्थ्यांची लेखी / तोंडी परीक्षा घेण्यात येईल व याबाबतचा अहवाल प्रत्येक मे 
महिन्यामध्ये शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करतील. 
६. या योजनेंतर्गत उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखालील शासन निर्णय दिनांक 99.90.2093 मध्ये नमूद उच्चस्तरीय निवड समितीस 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
७. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “ मागणी क्रमांक झेड ई-१, प्रधान लेखाशिर्ष २२३५, (०१) (३१) राज्यातील 
नोंदणीकत मदरझांना पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आणि शिक्षकांना वेतनासाठी “सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम), (२२३५ बी २२७) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) - या लेखाशिर्षाखाली या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०१९-२० या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. वित्त विभाग शासन 
परिपत्रक क्रमांक:- अर्थसं-२०१९ / प्र.क्र.९२ / अर्थ-३, दिनांक ०८ जुलै २०१९ अन्वये या योजनेकरीता 
उपलब्ध असलेला रु. ४.८० कोटी इतका निधी खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. या तरतुदीतून चाळू आर्थिक 
वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
८. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- विअप्र-२०१३ / प्र.क्र.३०/२०१३ / विनियम भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीलळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका भाग-१ अन्वये प्रशासनिक 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत / विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीका भाग-२ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या निधी वितरणासाठी वित्त 
विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२ / अर्थ-३, दि. €.9.2098 अन्वये व दिनांक २२.१.२०२० 
अन्वये या योजनेकरीता रू. ४.८० कोटी इतका निधी खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. तसेच या मधील अटींची 
पूर्तता होत आहे. या तरतुदीतून चाळू आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरीत करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१८१५३११०३५१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 


Sandesh 
Chhabu Tadvi ८ 3 
(a. छ. तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९८/का-६ 


४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 
५. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. महालेखापाल 2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१०. महाळेखापाल Yo (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगर, अहमदनगर, सोलापूर, बुलडाणा, यवतमाळ, 
नांदेड, उस्मानाबाद व लातूर. 
१२. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर, अहमदनगर, सोलापूर, बुलडाणा, यवतमाळ, नांदेड, उस्मानाबाद 
व लातूर. 
१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, मुंबई उपनगर, अहमदनगर, सोलापूर, बुलडाणा, 
यवतमाळ, नांदेड, उस्मानाबाद व लातूर. 
१४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई उपनगर, अहमदनगर, सोलापूर, बुलडाणा, यवतमाळ, 
नांदेड, उस्मानाबाद व लातूर. 
१५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई उपनगर, अहमदनगर, सोलापूर, बुलडाणा, 
यवतमाळ, नांदेड, उस्मानाबाद व लातूर. 
१६. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 
१८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९८/का-६ 


डॉ. झाकीर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, 
निधी वितरण सन २०१९-२० 
शासन निर्णय क्रमांक:- अविवि-२०१९/प्र.क्र.९८/का-६ दि. १८.०२.२०२० सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र मदरशांची नावे वितरीत करावयाचे अनुदान एकूण | विदयार्थी 
(रूपये) रूपये | संख्या 
पायाभूत । ग्रंथालय | शिक्षकांचे 
सुविधा मानधन 
कोकण विभाग, जिल्हा- मुंबई उपनगर 
q. १८०००० २२०००० ९००००० २१९ 
जामिया ताज्विजुल कुरान —_— वौँंशीग मशीनचे 
जामिया ताज्विजुल , नूर महेर कता 
बंगळा नं.१२, आर.एस.सी.२०, मालवणी, See os 
आकाडावाणीच्या जवळ, माळाड (पश्चिम), त्या 
मुंबई-९५. द्वारे संचाळित नूर महेर चेरिटेबल वे 
ae ऐवजी कुलर या 
बाबीस मान्यता. 
२. जमीअतुल फकीहत व जामीया सावरीया जामा २००००० 7 220000 | ४२०००० | 300 
मजीद मागे, मालवणी गेट 4.0, मालाड 
(पश्चिम, मुंबई-९५. द्वारे संचालित अल 
जामीआ फकीहतुल बनात ट्रस्ट. मालाड 
मुंबई-९५. 
३८०००० | २४०००० ८२०००० 
एकूण रूपये-८,२०,०००/- 
नाशिक विभाग, जिल्हा- अहमदनगर. 
पै; मदरसा दारूल अलूम इब्राहिमीयॉ मु.पो.पिंपरी | २००००० शि १४०००० | ३४०००० | ५९ 
निर्मळ, ता. राहता, जि. अहमदनगर 
एकूण रू. ३,४०,०००/- २००००० शि १४०००० ३४०००० 
पुणे विभाग, जिल्हा- सोलापूर. 
१. मदरसा जामिया नुरिया, शास्त्री नगर, २००००० ति १४०००० | ३४०००० | ६० 


सोलापूर, द्वारे संचालित मदरसा जामिया 
नुरिया, नई जिंदगी, मजरेवाडी, सोलापूर, जि. 
सोलापूर. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९८/का-६ 
२. । दारूल उलूम सुफिया चॉरिटेबल ट्रस्ट, | 00000 a १८०००० | ३८००००[६४ | 
टाकळी, ता. पंढरपूर, द्वारे संचालित दारूल 
उलूम सुफिया मदरसा, मकतब केंद्र, टाकळी, 
ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर. 
३. नुरी बहुउद्देशिय संस्था अकळूज, ता. | २००००० | ५०००० २२०००० | ४७०००० | १०१ 
माळशिरस, द्वारे संचालित ara बरकाते 
फातिमा मदरसा केंद्र, महादेवनगर, अकलूज, 
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर. 
४. दारुल उलूम FRA कादरीया खानका शरीफ | २००००० हि १४०००० | ३४०००० | ५९ 
अक्कलकोट बायपास रोड, अक्कलकोट, जि. 
सोलापूर द्वारे संचालित दारूल उळूम नुरिया 
कादरीया खानका शरीफ अक्कलकोट, जि. 
सोलापूर. 
4. बज्मे अन्वारे सुफिया मदरसा BES अलुम | २०००००  । ५००० २२०००० | ४२५००० | १२१ 
अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर द्वारे 
संचालित बज्मे अन्वारे सुफीया मदरसा 
शहाबुल अलुम, अकलूज, ता. माळशिरस, 


जि. सोलापूर. 
१०००००० ५५००० ९००००० |१९५५००० 
एकूण रू.१९,५५,०००/- 
अमरावती विभाग, जिल्हा- बुलडाणा. 
१. इंदिरा बहुउद्देशीय एज्युकेशन अँन्ड सोशल | २००००० 7 २००००० | ४००००० | ११६ 


वेलफेअर सोसायटी, डोणगांव, ता. मेहकर, 
जि. बुलडाणा द्वारे संचालित याकुबिया दारूल 
उलुम हिफजुल कुराण व मदरसा फातेमातुल 
बनात अरबी मदरसा, डोणगांव, ता. मेहकर, 
जि. बुलडाणा. 

2. हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बहुउद्देशीय २००००० a ८०००० २८०००० | २० 
संस्था, बुलडाणा, जि. बुलडाणा द्वारे 
संचालित दारूल उलुम गौसीया गरीब नवाज 
फैजाने सैलानी निवासी मदरसा, मिर्झा नगर, 
बुलडाणा, जि. बुलडाणा. 

2 दस्तगिर एज्युकेहन व वेलफेअर सोसायटी, | २००००० शि १४०००० | ३४०००० | ७० 
शेगांव, ता. शेगांव, जि. बुलडाणा द्वारे 
संचालित उलुम ayo आजम दस्तगिर, 
शेगांव, ता. td, जि. बुलडाणा. 

४. रहीम अलीखान सौदागर मल्टीपर्पज | २००००० हि ८०००० २८०००० | २८ 
एज्युकेशन सोसायटी, चिखली, जि. बुलडाणा 
द्वारे संचालित मक्‍्सुदा बेगम गर्ल्स मॉडल 
मदरसा, जूने तहसिळ जवळ, चिखली, जि. 
बुलडाणा. 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९८/का-६ 


मौलाना आझाद वेलफेअर सोसायटी, 
चिखली, जि. बुलडाणा द्वारे संचालित असगरी 
बेगम मदरसा, चिखली, ता. चिखली, जि. 
बुलडाणा. 


२००००० 


रहीम अलीखान सौदागर मल्टीपर्पज 
एज्युकेशन सोसायटी, चिखली, जि. बुलडाणा 
द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम, वार्ड 
क्र.८, चिखली, जि. बुलडाणा. 


२००००० 


५००० 


८०००० 


२८५००० | २६ 


एकूण रू. १९,१५,००० 


१२००००० 


५५००० 


६६०००० 


१९१५००० 


अमरावती विभाग, जिल्हा- यवतमाळ. 


हाजी अलि मोहोम्मद चॅरीटेबल ट्रस्ट, मानोरा, 
ता. मानोरा, जि. जि. वाशिम द्वारे संचालित 
मिल्लत मॉडर्न मदरसा स्कुल, बारभाई मोहल्ला 
दिग्रज, जि. यवतमाळ. 


२००००० 


५००० 


६०००० 


२६५००० २२ 


दारूळ उलुम जामेयातुळ बनात Youd 
फातेमा पुसद, ता. पुसद, जि.यवतमाळ 
संचालित Gee उलुम जामेअतुल बनात 
Yoo फातेमा वसंतनगर, ता. पुसद, जि. 
यवतमाळ. 


२००००० 


५००० 


८०००० 


२८५००० So 


खाजा गरीब नवाज फाऊंडेशन, शाहीन नगर, 
उमरखेड, जि. यवतमाळ द्वारे संचालित 
दारूल उलुम गरीब नवाज रिजवीया, शाहीन 
नगर, उमरखेड, जि. यवतमाळ. 


२००००० 


५००० 


८०००० 


२८५००० २० 


एकूण रु. ८,३५,०००/- 


६००००० 


१५००० 


२२०००० 


८३५००० 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- नांदेड. 


रजा अकॅडमी चॅरीटेबल ट्रस्ट, नुरी चौक, 
नायगांव बाजार, ता. नायगांव, जि. नांदेड द्वारे 
संचालित मदरसा बनात (गर्ल्स) कादरीया 
रजविया, नायगांव, ता. नायगांव, जि. नांदेड 


२००००० 


२२०००० 


४२०००० | १६० 


रजा अकॅडमी चॅरीटेबल ट्रस्ट, नुरी चौक, 
नायगाव बाजार, ता. नायगांव, जि. नांदेड द्वारे 
संचालित मदरसा कंजूलइमान, महेबुब नगर, 
नांदेड, ता. जि. नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० | ४६ 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९८/का-६ 


रजा अकडमी चॅरीटेबल ट्रस्ट, नुरी चौक, 
नायगांव बाजार, ता. नायगांव, जि. नांदेड द्वारे 
संचालित मदरसा गुलडाने रजा, कोंलबी, ता. 
नायगांव, जि. नांदेड 


२००००० 


विफाखुलळ मकातीब एज्युकेशनळ अँन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, नांदेड, जि. नांदेड द्वारे 
संचालित दिनी व असरी मदरसा हजरत 
Heal SASH मकतुम, वसमत फाटा 
अर्धापूर, ता. अर्धापूर, जि. नांदेड 


२००००० 


५०००० 


१४०००० 


३९०००० | ६०0 


द्‌. 


झाकीर हुसेन उर्दु दारूल उलुम शिक्षण संस्था, 
मुखेड, ता.मुखेड, जि.नांदेड द्वारे संचालित 
जामिया इस्लामिया दारूल GIA फलाह 
मदरसा, खरबखंडगाव, ता. मुखेड, जि. नांदेड 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० | ६१ 


नुरी बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, धामनगांव, 
ता. मुखेड, जि. नांदेड द्वारे संचालित मदरसा 
ईस्लामिया अरबीया फरहातुल ऊलुम 
हाणेगांव, ता. देगलुर, जि. नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० | ३४ 


मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक बहुउद्देशिय 
सेवाभावी संस्था, पाळा, ता. मुखेड, जि.नांदेड 
द्वारे संचालित मदरसा जामियातुल मोहसनात, 
मगदुम नगर, देगलूर, ता. देगलुर, जि. नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० | ६८ 


गौसिया रजवीया चॅरीटेबल ट्रस्ट, अशरफ 
नगर, नांदेड, ता.जि. नांदेड द्वारे संचालित 
दारूळ ऊलुम गौसिया रजवीया, अशरफ 
नगर, हिंगोली गेट, नांदेड, ता. जि. नांदेड 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० | १०८ 


सुजान सेवाभावी संस्था, विसावानगर, नांदेड, 
ता.जि.नांदेड द्वारे संचालित जामिया 
ईस्लामिया दारे अरखम नविन हस्सापुर,वाघी 
रोड, नांदेड, ता. जि. नांदेड. 


२००००० 


६०००० 


२६०००० | २४ 


१०. 


महमंद खाजा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, उमर काँलनी, नांदेड, 
ता.जि.नांदेड द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
उलुम मोहम्मदीया अरबिया, बोंढार रोड, 
नांदेड, ता.जि. नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० | ४१ 


99; 


अल-बरकात वेलफेअर अँन्ड एज्युकेशन 
सोसायटी, नांदेड, ता.जि. नांदेड द्वारे 
संचालित मदरसातुळल बनात फातेमा जहरा, 
लक्ष्मीनगर, मालटेकडी रोड, नांदेड, ता. जि. 
नांदेड 


२००००० 


६०००० 


२६०००० | २६५ 


१२. 


नॅशनल एज्युकेशन वेलफेअर अँन्ड कल्चरल 
सोसायटी, वाई बाजार, ता. माहूर, जि. नांदेड 
द्वारे संचालित मदरसा जामिया मिल्लीया 
BITS इस्लाम (मुलांचे) वाई बाजार, ता. 
माहूर, जि. नांदेड 


२००००० 


१४०००० 


३४०००० | ११८ 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९८/का-६ 


१३. | नेशनल एज्युकेशन वेलफेअर अन्ड कल्चवरळ | २००००० | | ८०००० | २८०००० | 62 
सोसायटी, वाई बाजार, ता. माहूर, जि. नांदेड 
द्वारे संचालित मदरसा जामिया तुल मोमीनात, 
मुलांचे वस्तीगृह, वाई बाजार, ता. माहूर, जि. 
नांदेड 


२६००००० ५०००० १३६०००० ।४०१०००० 
एकूण रु. ४०,१०,०००/- 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- उस्मानाबाद. 


१. गुलशन ए ख्वाजा एज्युकेडहान, बावची, ता. | २००००० ५००० १४०००० =| ३४५००० | ९८ 
पंरडा, जि. उस्मानाबाद द्वारे संचालित दारूल 
उलुम मंजर-ए- इस्लाम, जामा मस्जिद, 
बावची, ता. पंरडा, जि. उस्मानाबाद 

२. सुफी-ए-हिद सय्यद अब्दुछाह galley | २००००० ५००० १४००००  । ३४५००० | ४७ 
बहुउद्देशिय सामाजिक संस्था, परंडा, मा. 
परंडा, जि. उस्मानाबाद द्वारे संचालित 
जामियतुल सुफि-ए- हिंद ईफतेखारी मदरसा, 
कुंबेफळ रोड, परंडा, ता. परंडा, जि. 
उस्मानाबाद 

३. बज्मे अनवारे सोफीया बहुउद्देशिय सेवाभावी | २००००० ५००० १४०००० | ३४५००० | ६३ 
संस्था, कळंब, ता. कळंब, जि.उस्मानाबाद द्वारे 
संचालित दारूल उलुम बज्मे अनवारे सोफीया 
ढोकी रोड, कळंब, ता. कळंब, जि. 
उस्मानाबाद 

४. अबुल बरकात अरबी दिनी मदरसा, बेंबळी, ता. | २००००० ५००० १४०००० | ३४५००० | ६५ 
जि. उस्मानाबाद द्वारे संचालित हजरत नोमान 
रहे. दिनी अरबी दारूल उलुम एज्युकेशन 
सोसायटी, बेंबळी, ता. जि. उस्मानाबाद 

प. बजमे सालीम बहुउद्देशिय एज्युकेशन | २००००० ५००० १४०००० | ३४५००० | ७८ 
सोसायटी, लातूर, ता. जि. लातूर, द्वारे 
संचालित मदरसा जामिया गुलशन- ए- 
फातेमा बेंबळी, ता. जि. उस्मानाबाद 


६. बज्मे रजा-ए-मुस्तफा बहुउद्देशिय सामाजिक | २००००० ५००० १४०००० । ३४५००० | ८८ 
संस्था, उस्मानाबाद, ता. जि. उस्मानाबाद द्वारे 
संचालित मदरसा अल- जामियातुल गाझीया, 
उस्मानाबाद, ता. जि. उस्मानाबाद 

७. Jou बहुउद्देशिय महिला मंडळ, | २००००० ५०००० १४०००० । ३९०००० | ५१ 
उस्मानाबाद द्वारे संचालित मदरसा अरबिया 
इस्लाहुल्बनात करीमनगर, उस्मानाबाद, जि. 
उस्मानाबाद 


ys १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९८/का-६ 

८. | मौलाना अब्दुल कलाम आझाद चॅरीटेबल | २००००० ५०००० | १४०००० |] ३९०००० ५६ si 

ट्रस्ट, उस्मानाबाद द्वारे संचालित मदरसा 

ura आयेझा निसवा, गालीबनगर, 
उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद 

एकूण रू. २८,५०,०००/- १६००००० १३०००० ११२०००० २८५०००० 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा- लातूर. 


१. ।मोमीना लिमरा चोरीटेबल संस्था, उदगीर, द्वारे | २००००० ५००० १४०००० | ३४५००० | ४० 
raed मदरसा दारूल ऊलुम मुहम्मद 
मुल्तानी बादशाह रह. नळेगाव रोड, लोहारा, 
. उदगिर, जि. लातूर. 

२. हजरत AGS SH अब्बास रजि. एज्युकेडान | २००००० हिं १४०००० =| ३४०००० | ४० 
सोसायटी, चापोली, ता. चाकूर, जि. लातूर 
द्वारा संचालित मदरसा हजरत अनस बीन 
मालीक रजि. देवणी, ता. देवणी, जि. लातूर. 
३. हजरत AGS इब्ने अब्बास रजि. एज्युकेडान | २००००० ५०००० ६०००० ३१०००० | २१ 
सोसायटी,चापोली, ता. चाकूर, जि. लातूर 
द्वारा संचालित मदरसा जामीया सलीमा लीन 
बनात (मुलींची) देवणी, ता. देवणी, जि. 
लातूर. 

४. अलहिंद रजा एज्युकेशन सोसायटी, जाऊ, | २००००० ५००० १४०००० =| ३४५००० | ४० 
ता. निलंगा, द्वारा संचालित दारूल फुर्कान 
मदरसा, औसा रोड, निलंगा, ता. निलंगा, जि. 
लातूर. 

५. (ates हिना एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर | २००००० ५००० १४०००० | ३४५००० | ५२ 
यटी, पानगाव, ता. रेणापूर, द्वारे संचालित 
म आरबिया मजहरूल ऊलुम पानगाव, 
. रेणापूर, जि. लातूर. 

६. मदरसा आरबीया दारूल ऊलुम नुरूल हक्क | २००००० शि १४०००० | ३४०००० | ४० 
निलंगा, द्वारे संचालित मदरसा आरबिया 
दारूळ ऊलुम नुरूल हक्क, निलंगा, ता. 
निलंगा, जि. लातूर. 

एकूण रूपये- २०,२५,०००/- १२००००० ६५००० (७६०००० (२०२५००० 


पृष्ठ १० पैकी १० 


